RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १, २०१६ / जेष्ठ ५ - ११ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , 

पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र- १/निवडणूक/ कावि -१८४/ २०१६ / दुरुस्ती.--ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, पुणे 
विभाग , पुणे यांच्या अधिसूचना क्रमांक नपाप्र- १/ कावि - १७९ / २०१६, नपाप्र- १/ कावि - १८०/ २०१६ व नपाप्र- १/ कावि- १७६/ २०१६, दिनांक १२ मे 
२०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ असाधारण , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १६ मे २०१६ रोजी पृष्ठ ६ ते १५ वर 
प्रसिद्ध झाल्या असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
याऐवजी 

असे वाचावे 


(9 ) Maindargi 


( १) जिल्हा सोलापूर , पृष्ठ क्रमांक ८ वरील परिच्छेद क्रमांक १ मध्ये 

Mandargi. 


( २) कुरुंदवाड 


( २) जिल्हा कोल्हापूर , पृष्ठ क्रमांक ९ वरील परिशिष्ट “ अ ” मधील 

अनुक्रमांक ३ मध्ये नगरपरिषदेचे नाव कुरुंदवाक . 


(3) Gadhinglaj 


( ३) जिल्हा कोल्हापूर , पृष्ठ क्रमांक ११ वरील Annexure “ A ” मधील 

अनुक्रमांक ९ मध्ये नगरपरिषदेचे नाव Gadhingalaj . 


( ४ ) seat 


( ४) जिल्हा पुणे, पृष्ठ क्रमांक १३ वरील परिच्छेद क्रमांक ४ मधील 

ओळ क्रमांक ३ मध्ये seats . 


(4 ) woman 


( ५) जिल्हा पुणे , पृष्ठ क्रमांक १३ वरील परिच्छेद क्रमांक ४ मधील 

ओळ क्रमांक ४ मध्ये women. 


श्याम देशपांडे, 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे , २५ मे २०१६. 


( १ ) 


एच - १२६, भाग एक - अ (पु . वि . पु.) - १० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०१६ / जेष्ठ ५ - ११ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि - ५/ कावि - ६७४/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (३) व उक्त 
कलम ५१ ( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी , सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपंचायतीमध्येदिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर अध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी ) 


माळशिरस 


लक्ष्मी भिमराव सावंत 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


रणजीत कुमार, 

____ भा . प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 
क्रमांक नवि -५/ कावि -६७४ / २०१६. - In exercise of the powers vested under sub -section ( 3), Sections 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I , Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have been 
declared elected as President of the Malshiras Nagar Panchayat of Solapur district from the 
Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


Schedule 


Name of the President 


Name of Nagar 

Panchayat 


No . 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom) 


Malshiras 


Laxmi Bhimrao Sawant 


Scheduled Caste ( 

Women ) 


RANJIT KUMAR, 


I. A. S . , 
Collector, Solapur. 


Solapur, 20th May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २६ ते जून १ , २०१६ / जेष्ठ ५ - ११, शके १९३८ 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि-५/ कावि - ६७४/ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (३) व उक्त 
कलम ५१( ७) अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार, जिल्हाधिकारी , सोलापूर , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सोलापूर 
जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ९ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आले आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर उपाध्यक्षाचे पद राखीव असेल , 

तर कोणासाठी ) 


__ १ 


माळशिरस 


माळशिरस 


अप्पासाहेब एकनाथ देशमुख 


रणजीत कुमार, 

भा . प्र. से. , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , २० मे २०१६. 


Notification 


क्रमांक नवि -५/ कावि - ६७४ / २०१६. – In exercise of the powers vested under sub -section ( 3) Section 51 
and 51 (7 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 . 


I, Ranjit Kumar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have 
been declared elected as Vice President of the Malshiras Panchayat of Solapur district from the 
Nagar Panchayat shown against their names in the Special Meeting held on 9th May 2016 . 


Schedule 
Name of the Vice President 


Sr. 
No. 


Name of Nagar 

Panchayat 


Remarks 
(Whether the seat is 
reserved and if so , for 

whom ) 


Malshiras 


Appasaheb Eknath Deshmukh 


RANJIT KUMAR, 


I. A. S ., 
Collector, Solapur . 


Solapur, 20th May 2016 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०१६ / जेष्ठ ५ - ११ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक नवि / आरआर-८२७/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील नियम 
७ - क मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, शेखर गायकवाड , जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , सांगली 
जिल्ह्यातील तासगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक ९ मे २०१६ रोजीच्या घेतलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष म्हणून पाटील अविनाश भिमराव हे निवडून आलेले 
आहेत . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, १० मे २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


